डावी कडवी विचारसरणीने तीव्र 
स्वरुपात प्रभावित झालेल्या गडचिरोली 
जिल्ह्याकरिता पायाभूत व अन्य सुविधा 
यासाठी faars केंद्रीय सहाय्य (Special 
Central Assistance) योजनेअंतर्गत 
रु.२०.३३ कोटी निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००/विशा-१ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १० फेब्रुवारी, २०२१. 


१. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०११८/प्र.क्र.२०/विज्ा-१ ब, दि. २०/२/२०१८. 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- डीआयएस-०५१८/प्र.क्र.२०८/विजा-१ ब, दि. १२/१०/२०१८. 
३. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०७१८/प्र.क्र.२५३/विशा- १ ब, दि. १/१/२०१९. 
४. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००/विज्ा- १ ब, दि. १८/९/२०१९. 
५. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००/विझा- १ ब, दि. २७/३/२०२०. 
६. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.- ॥-१८०१५/५१/२०१८-(॥//६-॥, 

दि. ०४/११/२०१९. 


प्रस्तावना- 

डावी कडवी विचारसरणीने तीव्र स्वरुपात प्रभावित झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 
पायाभूत व अन्य सुविधा यासाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance) या १००% 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मागणी क्र. बी-१०, ४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खर्च (००) २०७ 
राज्य पोलीस (००)(१२) नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पायाभूत सेवा व सुविधा (४०५५ 
०२७९) ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षांतर्गत रु. २०.३३ कोटी इतका निधी चाळू आर्थिक 
वर्षात पूरक मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर रक्कम केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

डावी कडवी विचारसरणीने तीव्र स्वरुपात प्रभावित झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व सुविधा यामध्ये असणारी तफावत दूर करण्यासाठी विशेष केंद्रीय 
सहाय्य (Special Central Assistance) योजनेअंतर्गत पूरक मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००/विजा-१ब 


आलेला रु. २०.३३ कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी तेहतीस लक्ष मात्र) इतका निधी केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्या नावे सार्वजनिक क्षेत्रातील 
बँकेमध्ये उघडलेल्या खात्यात वर्ग करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा निधी मागणी क्र. बी-१०, ४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खर्च (००) २०७ राज्य 
पोलीस (००)(१२) नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पायाभूत सेवा व सुविधा (४०५५०२७९) ५३- 
मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. निधी वितरीत करण्यासाठी गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दि. ४/११/२०१९ 
रोजीच्या पत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. तसेच योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या आणि संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करुन निधी खर्च करण्यात यावा. 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना 
नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने निधी 
कोषागारातून आहरित करुन संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक 
ऑफ महाराष्ट्र, गडचिरोली शाखा खाते क्र. ६०३५७३८८४९८, IFSC Code ॥॥॥॥8००००९४०, 
MICR Code ४४२०१४००२३ या खात्यावर वर्ग करावा. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९३/२०२१/व्यय-७, 
दि. १०/२/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१०१६१९० २३४६२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Dagadu पण णाल 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1 


Khedekar c64cd218e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagadu 
hedeki 


Khedekar 
Date: 2021.02.10 16:24:22 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
Wa:- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००/विजा-१ब 


२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
६. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

७. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, गडचिरोली. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,गडचिरोली. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गडचिरोली. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.छा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


